जलसपंदा विभागांतर्गत निविदेवरील निर्माण 
होणाऱ्या अतिरिक्‍त दायित्वास मान्यता 
देण्याबाबतचे अधिकार व कार्यपध्दती- शासन 
स्तरावरील समितीस प्रस्ताव सादर करण्याकरिता 
तपासणी सूची निश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.निविदा-१२१३/(प्र.क्र.७३५/१३)/मोप्र-१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक:- ०६ ऑगस्ट २०१९ 


संदर्भ: १) शासन निर्णय क्र. निविदा-१२१३/(७३५/१३)/ मोप्र-१ दि. २२/१२/२०१७. 
2) शासन निर्णय क्र.निविदा-१२१३/(७३५/१२३)/ मोप्र-१ दि. ०१/०३/२०१९. 


प्रस्तावना:- 
जलसंपदा विभागाने संदर्भीय शासन निर्णय क्र. १ व २अन्वये सिचन प्रकल्पावरील आर्थिक 


दायित्वावर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने निविदेवरील निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्‍त दायित्वास मान्यता 


देण्याबाबतचे अधिकार व कार्यपध्दतीबाबत मार्गदर्शक सूचना मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या मान्यतेने निर्गमित 


केल्या आहेत. 


त्याअनुषंगाने प्राप्त होणारे प्रस्ताव शासन स्तरावरील समितीपुढे निर्णयासाठी सादर करण्यात 


येतात. बैठकी दरम्यान असे निदर्शनास आले आहे की, महामंडळाकडून प्राप्त होणारे प्रस्ताव हे वेगवेगळया 


नमुन्यामध्ये असल्याने सदर प्रस्तावावर निर्णय देताना अडचणी निर्माण होतात. त्या अनुषंगाने सादर 


करण्यात आलेले प्रस्ताव सखोल तपासणी होऊन विहित नमुन्यात प्रस्तुत शासन निर्णयातील 


तरतुदीनुसार शासन स्तरावरील समितीच्या तपासणीकरिता सादर व्हावेत या करिता तपासणीसूची तयार 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत 
आहेत. 


मार्गदर्शक सूचना:- 


संदर्भीय शासन निर्णय क्र. १ व २अन्वये विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार सिंचन प्रकल्पाच्या 


निविदेवरील निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्‍त दायित्वास मान्यता देण्याबाबतचे प्रस्ताव महामंडळ स्तरावरील 


समितीने सखोल छाननी करून सुयोग्य व स्वीकारार्ह असणारे प्रस्ताव महामंडळ स्तरिय समितीच्या 


शासन परिपत्रक क्रमांकः निविदा-१२१३/(प्र.क्र.9३५/१३)/मोप्र-१ 


शिफारशीने या परिपत्रका सोबतच्या तपासणी सूचीसह शासन स्तरावरील समितीच्या तपासणीकरिता 


सादर करावेत. शासन स्तरावरील प्रस्तावांच्या छाननीसाठी सर्वसाधाराणपणे सात दिवसांचा कालावधी 


MAID असतो याचा विचार करता वेळेत प्रस्ताव सादर करावेत. यापुढे महामंडळ स्तरावरील समितीने 


सदस्यांच्या स्वाक्षरीसह विहित तपासणी सूची न जोडता सादर करण्यात आलेले प्रस्ताव शासन 


स्तरावरील समितीच्या बैठकीत विचारात घेतळे जाणार नाहीत. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या स्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०८०६१५२०४२२९२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


सोबत: तपासणी सूची (पृष्ठ १ ते ४) 


Digitally signed by Tirmanwar Santosh Ramkishan 


गृ j iq m a n W a [ 5 चै n to 5 h DN: CN = Tirmanwar Santosh Ramkishan, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Water Resources Department 


Ramkishan Date: 2019.08.06 15:36:52 +05'30' 


(सं.रा.तिरमनवार) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रत, 


१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

3) मा.मंत्रीजलसंपदा)यांचे खाजगी सचिव. 

४ मा.राज्यमंत्री'जलसंपदा)यांचे स्वीय सहायक. 

५) मा.विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य(सवी 
) 
) 
) 
) 


६) प्रधान सचिव(ज.स.प्र. व विकास) जलसंपदा विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 
७) सचिव(ज.सं. व लाक्षेवि),जळसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
८) महालेखापाल १ व २ महाराष्ट्र राज्य(लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपूर 
९) सर्व सह सचिव,उप सचिव,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
१०) PASH, SBA व कोषागारे,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
११) आ.वि.स. व उ.स.,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
१२) सर्व कार्यकारी संचालक,जलसंपदा विभाग. 
१३) सर्व मुख्य अभियंता,जलसंपदा विभाग. 
१४ सर्व अधिक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
) 
) 


१५) Ud कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
१६) मोप्र-१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


शासन परिपत्रक क्रमांक -- निविदा १२९३/(प्र.क्र. 934/23) मोप्रर दि. ०६/०८/२०१९ चे सहपत्र 
निविदा दायित्व प्रस्ताव तपासणी सूची 


(रुपये कोटी) 


१. | प्रल्पाचातपशील | पश 


प्रकल्पाचे नाव 


अद्ययावत प्रमा / सुप्रमा प्राप्त किमत 


। मागील महिन्यापर्यंतचा प्रकल्पावरील अद्ययावत खर्चे _ पहिन्यापर्यंतचा प्रकल्पावरील अद्ययावत ख 


प्रकल्पीय उपयुक्‍त्त पाणीसाठ 


निमितपाणीसाठा  7ए1ै1__ | पाणीसाठ 


प्रकल्पीय सिंचनक्षमता / RIA ay (ICA) 


पत सिंचनक्षमता / FTA att (ICA) 


प्रकल्पाचा प्रकार : PMKSY / बळीराजा /अनुशेष/ इतर 


सुप्रमा प्रस्ताव कार्यबाहीवर असल्यास त्याची सद्यस्थिती 


या वर्षी करण्यात आलेली प्रकल्पावरील तरतूद 


निविदेचातपशील ||| 


कामाचे नाव 


निविदा क्र. 


वदेची अंदाजित किंमत 


प्वीकृत निविदा किंमत 


ठेकेदाराचा देकार (निविदा किमतीशी, % जादा / कमी) 


वदेवरोल अद्ययावत ख॒ 


a) कामे 


b) भाववाढ 


९) एकूण 


मंजूर मुदतवाढ 


निविदेमध्ये ७९०9] condition clause ५५ अथवा 
तत्सम कलम आहे काय? (खोदकाम,भराव,संधानक 
कामांसाठी एकत्रितरित्या कलम ३८ लागू करण्याबाबत) 


कामासाठीची सर्व संकल्पने सक्षम स्तरावर मंजूर केलेली 


आहेत काय? 


वदेसंबंधीत न्यायालयीन प्रकरण/»('3 चौकशी सुरु 


आहे काय?: (असल्यास तपशील द्यावा) 


Xi. 


पर्यंत मंजूर दायित्वांचा तपशील (रक्‍कम, मान्यता 
देणारे प्राधिकरण,मान्यता आदेश / पत्र यांचा संदर्भ) 
एकापेक्षा जास्त वेळा दायित्व मंजूर झाले असल्यास सर्व 
दायित्बांचा स्वतंत्र तपशील देण्यात यावा. 


विभागीय लेखापाल कार्यकारी अभियंता अधीक्षक अभियंता 


मुख्य अभियंता 


कार्यकारी संचाळक 


शासन परिपत्रक क्रमांकः निविदा-१२१३/(प्र.क्र.9३५/१३)/मोप्र-१ 


३. | प्रस्तावित अधिक्याचा तपः 


i. ।अधिक्याचीकारणमीमांसा 111 कारणमोीमांस 


ii. Tear रक्‍कम 


झाली आहे काय? : 


iii. वदेच्या व्याप्ती बाहेरील बाबींमुळे अधिक्य निर्मिती 


(असल्यास तपशील जोडावा) 


iv. । अधिक्य / मंजूर सुप्रमामध्ये अंतर्भूत आहे काय? 


५. | अधिक्या मधील कलम ३८ चा तप 


पूर्तता करतात काय? 


9)कलम ३८ साठीच्या बाबी दि.११.१०.२०१२, 
दि.३१.५.२०९९ खव दि.१८.३.२०१६(विद्युत 
कामांबाबत) रोजीच्या शासन निर्णयातील निकषांची 


b) या करीता अन्य अधीक्षक अभियंता यांच्या समितीकडू, 
तांत्रिक तपासणी झाली आहे काय? (तपशील जोडावा) 


०0) या करीता मुख्य अभियंता यांची तसेच शासनाचे 
दि.०३.०४.२०१०च्या परिपत्रकानुसार महामंडळाची 
पूर्वमान्यता घेण्यात आली आहे काय? (तपशील जोडावा) 


काय? (तपशील जोडावा) 


१) निविदेमधील कलम ५५ नुसार कार्यवाही केली आहे 


९) कलम ३८ अं अधिक्य 


m Rate d for (1.२८ 


Sr.No | Ite | Tender | Qty.Propose 


(1.२ 
C 
Rate 


Applicabl 
e DSR 


९].२ 


Remark 


$ 


संरचनेमध्ये बदल केला आहे काय? 


f) कलम ३८ प्रस्तावित करतांना मूळ दरपृथ:करण 


घेण्यात आली आहे काय? 


ह) कलम ३८ प्रस्तावामध्ये बाढीब वहनअंतर देणे 
प्रस्तावित असल्यास त्यास मुख्य अभियंतांची पूर्वमान्यता 


करता वाढीव बहन अंतर देय होते काय? 


h) निविदा Sch.B ७॥/गता]2,अन्य अटी व शतींचा विचार 


मुद्यांचा तपशील जोडावा) 


आहे काय? 


i) Disposal च्या बाबीचा Cl. ३८ असल्यास (सव 


1. वहन अंतरासाठी मु.अ. यांची पूर्वमान्यता घेतली 


विभागीय लेखापाल कार्यकारी अभियंता अधीक्षक अभियंता 


मुख्य अभियंता 


कार्यकारी संचाळक 


शासन परिपत्रक क्रमांकः निविदा-१२१३/(प्र.क्र.9३५/१३)/मोप्र-१ 


2. गुणनियंत्रण विभागाच्या कार्यकारी अभियंता 
यांच्यापेक्षा कमी दर्जाच्या नसलेल्या अधिका-याचा 
साहित्य वापरण्यायोग्य नसल्याचा अहवाल प्राप्त 
आहे काय? 

3. उपरोक्त अहवालाआधारे मु.अ. यांनी वाढीव 
Disposal परिमाणासाठी मान्यता दिली आहे काय? 

4. उक्त साहित्य वापरण्यासाठी म.सं.स. नाशिककडे 

संदर्भ करण्यात आला होता का? 


1) PMKSY, बळं शेष व्यतिरिक्त प्रकल्पासाठं 
कलम ३८ चे दर प्रचलित दरसूची ब निविदा दर यातील 
कमी असलेले आहेत का? 


vi) 


धक्‍्यामधोल EIRLA Ags 


ayat व मुख्य अभियंता तसेच शासनाचे 
दि.०३.०४.२०१० च्या परिपत्रकानुसार महामंडळ यांची 
SAAT घेतली आहे काय?(तपशील जोडावा) 


b)EIRL3i अधिक्य 


| Sr.No | EIRL Item | Qty. | Rate | Amt. 


| Remarks | 


अभियंता यांची पूर्वमान्यता घेण्यात आली आहे काय? 


७) Controlled Blasting & Chiseling 414 रीता मुख्य 


१)शारा साठी ठेवे जादा दराचा देकार विचारात न 
घेता प्रचलित दरसूचीप्रमाणे दर विचारात घेतले आहेत 
काय? 


९) ठेकेदाराचा देकार कमी दराचा असल्यास EIRLATS 
त्याप्रमाणे दर कमी केले आहेत काय? 


)दरसूचीबाहय दर असल्यास असे दर निश्‍चित करताना 
दि.०३.०६.२०१० च्या शासननिर्णयातील तरतुदींचे पालन 
केले आहे का? 


४. ।या अधिक्याचे काम स्वतंत्र निविदा न काढता चालू निविदेव 
प्रस्तावित करण्याची कारणमीमांसा 


५. | या अधिक्यासंबंधित कामाची सद्यस्थिती - 

प्रस्तावातील काम प्रत्यक्षात झाले असल्यास त्यापैकी किती 
कामापोटी प्रदान करण्यात आले आहे? किती कामापोटी प्रदान 
करणे बाको आहे? काम पूर्ण/प्रगतीपथावर / अद्याप हाती घेणे 
बाको आहे काय? 


विभागीय लेखापाल कार्यकारी अभियंता अधीक्षक अभियंता 


मुख्य अभियंता 


कार्यकारी संचाळक 


शासन परिपत्रक क्रमांकः निविदा-१२१३/(प्र.क्र.9३५/१३)/मोप्र-१ 


दव. यत्वासंबंधीत महामंडळस्तराद पमि बैठकी 
दिनांक 

रि , | दावित्वासंबंधीत महामंडळ स्तराव पमितीच्या बैठकीचे 
इतिवृत्त जोडले आहे काय? 

८. दायित्व स्विकाराह आहे काय? ( कारणमीमांसा) | स्विकाराह आहे काय? ( कारणमीमांसा ) 

९. | दायित्वाचा अंतर्भाव प्रापणसूचीत करण्यात आला आहे 
काय? 

| संबंधित महामंडळाने प्रकल्पावरील अतिरिक्‍त दायित्वाला 
सक्षम स्तरावर मान्यता न घेता अतिरिक्‍त बाब व अतिरिक्‍त 
'परिमाणाची कामे कार्यक्षेत्रार केली आहेत का? अथवा 
त्याची मापे मोजमाप पुस्तिकेत नोंदवली आहेत का? असे 
असल्यास संबंधित अधीक्षक अभियंता व त्यांचे अधिनस्त 
क्षेत्रीय अधिकारी यांचेवर जबाबदारी निश्‍चित करुन 
कार्यवाही प्रस्तावित केळी आहे काय? 


विभागीय लेखापाल कार्यकारी अभियंता अधीक्षक अभियंता मुख्य अभियंता कार्यकारी संचालक 


प्रमाणपत्र 


१. प्रमाणित करण्यात येते कौ उपरोक्‍त तपासणी सूचीमध्ये नमूद सर्व मुद्यांसंबंधीत मूळ कागदपत्रांची तपासणी 
महामंडळ स्तरावरील समितीमध्ये करण्यात आली असून त्याआधारे तपासणी सूचीमधील तपशील 
भरण्यात आला आहे. दायित्व दि.२२.१२.२०१७ अथवा दि.०१.०३.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 
तसेच निविदा शर्तीनुसार देय होत असल्याने खालीलप्रमाणे दायित्व मान्यतेबाबत शिफारस आहे. 

अ) निविदेची स्वीकृत किंमत -- रुपये........... 

ब) प्रस्ताव शासनस्तरावरील समितीपुढे येण्याआधी सक्षम स्तरावर मंजूर करण्यात आलेले दायित्व- 
रुपये....... 

क) शासन स्तरावरील समितीपुढे प्रस्ताव सादर करण्यात आलेल्यानुसार आता मंजूरीसाठीचे प्रस्तावित 
दायित्व--रूपये ...... 
1. दायित्व प्रस्तावातील प्रत्यक्षात बांधकाम झालेले ब अदा करण्यात आलेले दायित्व- 

रुपये.............. 

1. दायित्व प्रस्तावातील प्रत्यक्षात बांधकाम झालेले ब अदा करणे बाकी असलेले दायित्ब- 


1. दायित्व प्रस्तावातीलअद्याप बांधकाम होणे बाकी असलेल्या कामाची किंमत- रुपये...... 
1४. एकुण एकंदर मंजुरीस सादर करण्यात येत असलेले दायित्व (1--11--11 )- रुपये...... 
२. प्रमाणित करण्यात येते को या दायित्वामध्ये प्रस्तावात केलेले कलम ३८ तसेच EIRL संबधीत रकमा 
निविदा शर्तीचा विचार करता देय होत आहेत याची खात्री महामंडळस्तरावर करण्यात आलेली आहे. 
३. प्रमाणित करण्यात येते कौ कलम ३८ व एआारा साठी प्रस्तावित केलेले दर प्रचलित शासन निर्णय / 
परिपत्रके यानुसार तपासले असून ते बाजबी आहेत. 


विभागीय लेखापाल कार्यकारी अभियंता अधीक्षक अभियंता 


मुख्य अभियंता मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी कार्यकारी संचालक 


